Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४७ ] 


गुरूवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १९ ४० [ पृष्ठे १९ , किंमत : रुपये १०-00 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-२ 


१-४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


२-१९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . १५५३ . 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २९ सप्टेंबर , २०१८ . 


क्रमांक डीजीपी -४११५ - प्र.क्र .३७९ - का .- १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या 
शर्ती आणि मानधन ) नियम , १ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अॅड . संदीप दर्डा यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी 
अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय , यवतमाळ या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २७-०८-२०१४ अन्वये पुढील २ वर्षाकरीता नियुक्ती 
करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक २६-०८-२०१६ रोजी संपुष्टात आल्याने दिनांक ० ९-०३-२०१७ च्या अधिसूचनेनुसार 
दिनांक ०१-०३-२०१७ पासून पुढील ६ महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक ३०-०९-२०१७ रोजी संपुष्टात 


अ .- एक -१ ( १८४६ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


आल्याने शासन अधिसूचना दिनांक १६-०३-२०१७ अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून दिनांक ३०-९-२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती . सदर 
नियुक्तीचा कालावधी दिनांक २९-० ९-२०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे . 

आता, अॅड . संदीप दर्डा यांना सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा व सत्र न्यायालय, यवतमाळ पदावरील 
नियुक्तीस दिनांक ३०-०९-२०१८ पासून पुढील १ वर्ष अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२ . 


३ . 


सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


४ . 


वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . १५५४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक अका -शिरस्तेदार - कावि - ३०८-२०१८. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . भूसंपादन-शिरस्तेदार - कावि -......- २०१८ , 
दिनांक १२-०३-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


.. 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांनी, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास ,विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 


आहे : 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७ , शके १९ ४० 


३ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दर्यापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०११-२०१२ , 
गावाचे नाव : पेठइतबारपूर , तालुका दर्यापूर , जिल्हा अमरावती. 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० ०४२ 


२ 


९ 


० २१६ 


३ 


१० 


० ०७६८ 


४ 


११ 


० १५२४ 


५ 


२४ 


० ०४२ 


एकूण 


० ५२ ९ २ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नांव : पेठइतबारपूर ते दर्यापूर रस्ता. 
( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

पेठइतबारपूर ते दर्यापूर रस्ता. 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : पेठइतबारपूर ते दर्यापूर रस्ता. (०.५२९२ हे. आर) शेतक - यांना जाणे येणे सोयीचे होईल . तसेच शेताचा माल 

वाहतुकीकरीता सोयीचेहोईल . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची-चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धाण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव-निरंक . 


अमरावती : 


अभिजीत बांगर , 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . १५५५ . 

क्रमांक कावि - वशी - उप- भूसं - कलि - ७४४-२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६८ , दि . १७-०१-२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची 
अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे, असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-२०१२-१३, गाव टाकळी वतपाळ , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा 

संपादनाचे प्रयोजन . - जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 
भूमापन क्र .किंवा 

संपादित क्षेत्र 


सर्व्हे क्र . 


पो . 


ख . 


वहिती योग्य 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


एकूण 
( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


५७ 


०४१ 


००० 


० ४१ 


१०७ 


००० 


१०७ 


० ४० 


000 


० ४० 


एकूण क्षेत्र .. 


१८८ 


००० 


१८८ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: जिगांव प्रकल्प 


प्रकल्पाचे वर्णन कामासाठी 


समाजाला मिळणारे फायदे 


: जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 
: सिंचन क्षेत्र निर्मिती होवून शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदयांना 
पाणीपुरवठा होणार आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून 
ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी भूमीहिन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध 
होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७ , शके १९ ४० 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन , पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीचे नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मध्यम प्रकल्प , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा येथे निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . १५५६ . 

क्रमांक कावि - कक्ष ७-२ -प्र.अ.- भूसं - अका- ४०२२-२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक क्र . कावि -विभूअ-जिगांव- अका-४ ९९९ -२०१६ 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा, जि . का ., बुलडाणा यांनी दि . २९-१०-२०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

कलम १५( २) च्या अहवालानुसार संपादित क्षेत्रामध्ये ०.४३ हे . आर ने वाढ झालेली आहे . सदर वाढ कलम १९( १) सोबत अधिसूचित 
करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी (कंत्राटी ) क्र . २, जिगांव प्रकल्प, जि . का ., बुलडाणा यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भू.सं.प्र.क्र . १२-२००८-०९, मौजे मानेगाव , ता . जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणा 


अ . क्र . 


गट क्र . 


वहीती क्षेत्र 


पोट खराब क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


( ५ ) 


हे . 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१ 


२२६ 


० ३८ 


२६४ 


२ 


२ 


२२२ 


0 00 


२२२ 


३ 


० ७१ 


000 


०७१ 


अ .- एक -२ ( १८४६) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . 


आर 


४ 


० ८० 


००१ 


० ८१ 


५ 


४ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


६ 


४ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


७ 


५ 


० ४० 


0 00 


० ४० 


८ 


५ 


० ५४ 


0 00 


० ५४ 


९ 


० ८१ 


0 00 


० ८१ 


१० 


६ 


२४० 


००३ 


२४३ 


११ 


६ 


० ९९ 


१०१ 


१२ 


६ 


० ७६ 


० ७८ 


१३ 


६ 


१८६ 


१८८ 


१४ 


७ 


२२२ 


० ०४ 


२२६ 


१५ 


८ 


० १८ 


० १८ 


०३६ 


१६ 


८ 


० ०३ 


० १८ 


० २१ 


१७ 


९ 


०४१ 


००० 


०४१ 


१८ 


१० 


० ५४ 


० ५६ 


१ ९ 


११ 


० २० 


000 


० २० 


२० 


१२ 


० २५ 


0 00 


० २५ 


२१ 


१३ 


० १५ 


0 00 


० १५ 


२२ 


१४ 


० २५ 


००० 


० २५ 


१५ 


२६४ 


००४ 


२६८ 


२३ 
२४ 


१६ 


१०१ 


१ १४ 


० १३ 
० १३ 


२५ 


१६ 


० २७ 


० ४० 


२६ 


१६ 


२३२ 


० १३ 


२४५ 


२७ 


१७ 


१४८ 


० ०२ 


१५० 


२८ 


१७ 


०३९ 


० 


० ४० 


२ ९ 


१८ 


० ३ ९ 


००१ 


० ४० 


३० 


१८ 


२०१ 


O 


२०३ 


३१ 


१८ 


० ८० 


००१ 


० ८१ 


३२ 


१ ९ 


१२१ 


००० 


१२१ 


३३ 


१ ९ 


१६२ 


0 00 


१६२ 


३४ 


१ ९ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


३५ 


१ ९ 


१२१ 


0 00 


१२१ 


३६ 


१ ९ 


११२ 


0 00 


११२ 


३७ 


२० 


०३८ 


० ४० 


३८ 


२१ 


१११ 


0 00 


१ ११ 


३ ९ 


२२ 


१६३ 


000 


१६३ 


४० 


२३ 


० ५८ 


000 


० ५८ 


४१ 


२४ 


० २४ 


००० 


० २४ 


४२ 


२४ 


० ५० 


००० 


० ५० 


४३ 


२४ 


० ५० 


000 


० ५० 


४४ 


२४ 


० ५० 


००० 


० ५० 


४५ 


२५ 


० ८८ 


० ०५ 


० ९ ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


७ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३ ) 
हे . 


( ५ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


आर 


हे . 


आर 


४६ 


२५ 


०६५ 


० ०५ 


०७० 


४७ 


२६ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


४८ 


२७ 


२७२ 


000 


२ ७२ 


४ ९ 


२७ 


२७२ 


000 


२ ७२ 


५० 


२८ 


१२२ 


० ०१ 


१२३ 


५१ 


२८ 


० ८० 


० ०१ 


० ८१ 


५२ 


२८ 


१६९ 


००१ 


१ ७० 


५३ 


२८ 


० ८१ 


000 


० ८१ 


५४ 


२ ९ 


२२७ 


० ०६ 


२३३ 


५५ 


३० 


०६० 


000 


० ६० 


५६ 


३१ 


० ४ ९ 


0 00 


०४९ 


५७ 


३१ 


० ४८ 


००० 


० ४८ 


५८ 


३३ 


१२० 


000 


१२० 


५ ९ 


३५ 


० ५७ 


000 


० ५७ 


६० 


३७ 


१६० 


0 00 


१६० 


६१ 


३७ 


१६० 


000 


१६० 


६२ 


४ ९ ब 


३४५ 


O 00 


३४५ 


६३ 


५१ 


०७१ 


००० 


० ७१ 


५२ 


१०४ 


0 00 


१०४ 


६४ 
६५ 
६६ 


५२ 


१०४ 


0 00 


१ ०४ 


५३ 


२ ०८ 


000 


२०८ 


६७ 


५४ 


१५० 


000 


१५० 


६८ 


५४ 


० ४१ 


000 


० ४१ 


६ ९ 


५४ 


१४० 


000 


१४० 


७० 


५५ 


० ९ ४ 


000 


० ९ ४ 


७१ 


५६ 


१८६ 


0 00 


१८६ 


७२ 


५७ अ 


०६१ 


0 00 


०६१ 


७३ 


५७ ब 


०३० 


०३२ 


७४ 


५८ 


० ९ ३ 


० ०६ 


० ९९ 


७५ 


५ ९ 


१०७ 


0 00 


१०७ 


७६ 


६० 


१५८ 


००० 


१५८ 


७७ 


६१ 


० २० 


000 


० २० 


७८ 


६१ 


०६१ 


000 


०६१ 


७ ९ 


६२ 


१३२ 


००० 


१३२ 


८० 


६३ 


१ ९ ५ 


0 00 


१ ९ ५ 


८१ 


६४ 


० ३७ 


००० 


० ३७ 


८२ 


१०२ 


0 00 


१०२ 


६५ 
६६ 


८३ 


०६१ 


० ०० 


०६१ 


८४ 


६७ 


१०० 


0 ०३ 


१०३ 


८५ 


६८ 


१७१ 


० ०५ 


१ ७६ 


८६ 


६ ९ 


० ८ ९ 


००४ 


० ९ ३ 


८७ 


७० 


० ४४ 


o 


० ४६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


८८ 


७० 


० ४५ 


०४७ 


८ ९ 


७१ 


० ८७ 


००० 


० ८७ 


९ ० 


७१ 


० ८१ 


००० 


० ८१ 


७२ 


२१२ 


००० 


२१२ 


९ १ 
९ २ 
९ ३ 


७३ 


१०० 


००१ 


१०१ 


७३ 


१०० 


००१ 


१०१ 


९ ४ 


७४ 


११२ 


0 00 


११२ 


९ ५ 


७४ 


० ५० 


0 00 


०५० 


९ ६ 


७५ 


१६२ 


००० 


१६२ 


९ ७ 


७५ 


२४० 


000 


२४० 


९ ८ 


७५ 


१२१ 


000 


१२१ 


९९ 


७६ 


१६२ 


१६४ 


१०० 


७६ 


१०५ 


१०७ 


१०१ 


७६ 


१ ९ ८ 


२०० 


१०२ 


७७ 


०६४ 


0 00 


०६४ 


१०३ 


७८ 


०४० 


000 


०४० 


१०४ 


७ ९ 


० २३ 


0 00 


० २३ 


१०५ 


८० 


०३९ 


००० 


०३९ 


१०६ 


८१ 


० ७८ 


000 


० ७८ 


१०७ 


८२ 


० २५ 


000 


० २५ 


१०८ 


८२ 


० ३८ 


००० 


० ३८ 


१० ९ 


८३ 


० १७ 


००० 


० १७ 


११० 


८३ 


० ४५ 


000 


०४५ 


१११ 


८३ 


० २५ 


0 00 


० २५ 


८४ 


१०० 


० ०६ 


१०६ 


११२ 
११३ 


८४ 


० ९९ 


००७ 


१०६ 


११४ 


८५ 


० ८६ 


000 


० ८६ 


११५ 


८५ 


० ८६ 


0 00 


० ८६ 


११६ 


८६ 


० ३४ 


000 


०३४ 


११७ 


८६ 


०३२ 


000 


०३२ 


११८ 


८६ 


o ou 


0 00 


० ०५ 


११९ 


८६ 


0 ०५ 


००० 


004 


१२० 


८७ 


० ८० 


००० 


० ८० 


१२१ 


८८ 


१२३ 


००० 


१२३ 


१२२ 


८ ९ 


०३७ 


0 00 


०३७ 


१२३ 


८ ९ 


० ९ ८ 


000 


० ९ ८ 


१२४ 


९ ० 


० २० 


००० 


० २० 


१२५ 


९ १ 


० १२ 


0 00 


० १२ 


१२६ 


९ ३ 


० २४ 


0 १५ 


०३९ 


१२७ 


९ ४ 


०६६ 


००० 


० ६६ 


१२८ 


९ ५ 


०७० 


००० 


० ७० 


१२ ९ 


९ ६ 


० ५१ 


० ० ९ 


०६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


हे . 


आर 


१३० 


९ ७ 


० ४१ 


0 00 


०४१ 


१३१ 


९ ७ 


० ६७ 


0 00 


० ६७ 


१३२ 


९ ८ 


० २५ 


0 00 


० २५ 


१३३ 


९ ८ 


०३० 


0 00 


०३० 


९९ 


० ७५ 


000 


० ७५ 


१३४ 
१३५ 


९९ 


० ८२ 


0 00 


० ८२ 


१३६ 


१०० 


० ४२ 


000 


०४२ 


१०१ 


० ४१ 


0 00 


० ४१ 


१३७ 
१३८ 


१०१ 


१३७ 


0 00 


१३७ 


१३ ९ 


१०२ 


१ ७६ 


000 


१७६ 


१४० 


१०२ 


० १६ 


000 


० १६ 


१४१ 


१०२ 


० ०८ 


0 00 


००८ 


१४२ 


१०२ 


० १६ 


0 00 


० १६ 


१४३ 


१०३ 


०७४ 


000 


० ७४ 


१४४ 


१०३ 


० ५४ 


००० 


० ५४ 


१४५ 


१०३ 


० २५ 


000 


० २५ 


१४६ 


१०४ 


० ४४ 


००८ 


० ५२ 


१४७ 


१०४ 


०३१ 


० ०७ 


०३८ 


१४८ 


१०४ 


०३१ 


० ०७ 


०३८ 


१४ ९ 


१०४ 


० ४२ 


००७ 


० ४ ९ 


१५० 


१०४ 


०१३ 


००७ 


० २० 


१५१ 


१०४ 


० ६५ 


० ०७ 


० ७२ 


१५२ 


१०५ 


१६९ 


0 00 


१६९ 


१०६ 


० ७५ 


000 


० ७५ 


१५३ 
१५४ 


१०७ 


१३४ 


० १५ 


१४९ 


११० 


० २८ 


000 


० २८ 


१५५ 
१५६ 


११० 


० ४४ 


000 


० ४४ 


११० 


० १४ 


0 00 


० १४ 


१५७ 
१५८ 


१११ 


० १५ 


000 


० १५ 


१४० 


० ३ ९ 


000 


०३९ 


१५ ९ 
१६० 


१४० 


० ४३ 


0 00 


० ४३ 


१६१ 


१४२ 


० २ ९ 


००१ 


०३० 


१६२ 


१४२ 


०३० 


0 00 


० ३० 


१६३ 


१४२ 


० ३० 


000 


०३० 


१६४ 


१४३ 


० ७७ 


0 00 


० ७७ 


१६५ 


१४३ 


० ०५ 


0 00 


० ०५ 


१६६ 


१४४ 


० ७२ 


0 00 


०७२ 


१६७ 


१४५ 


० ५७ 


0 00 


० ५७ 


१६८ 


१४६ 


० १७ 


000 


० १७ 


१६ ९ 


१४७ 


O 


000 


० ०३ 


१७० 


१८० 


००७ 


0 00 


० ०७ 


१८० 


० ११ 


0 00 


० ११ 


१७१ 
अ .- एक -३ ( १८४६ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


अनुसूची- एक - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१७२ 


१८१ 


० १२ 


००० 


० १२ 


१७३ 


२७ ९ 


०२० 


0 00 


० २० 


१७४ 


२८० 


० २४ 


0 00 


० २४ 


१७५ 


२८३ 


० २१ 


0 00 


० २१ 


१७६ 


२८३ 


० ०७ 


००० 


० ०७ 


१७७ 


२८३ 


० ०४ 


००० 


० ०४ 


१७८ 


२८४ 


० २४ 


000 


० २४ 


१७ ९ 


२८५ 


० १० 


000 


० १० 


१८० 


० १० 


000 


० १० 


२८५ 
२८५ 


० ०८ 


००० 


० ०८ 


१८१ 
१८२ 


२८६ 


0 ०६ 


००० 


० ०६ 


१८३ 


२८६ 


० ०६ 


0 00 


००६ 


१८४ 


० १० 


000 


० १० 


१८५ 


२८६ 
२९९ 
२ ९९ 


o04 


००१ 


0 ०६ 


१८६ 


० १४ 


००१ 


० १५ 


१८७ 


००१ 


०० 


२ ९९ 
३०० 


१८८ 


००९ 


000 


००९ 


१८ ९ 


३०१ अ 


००६ 


००० 


० ०६ 


१ ९ ० 


३०१ अ 


० ०५ 


००० 


० ०५ 


३०१ ब 


० ०६ 


००० 


० ०६ 


१ ९ १ 
१ ९ २ 
१ ९ ३ 


३०१ ब 


० १४ 


000 


० १४ 


३०२ 


० १ ९ 


000 


० १ ९ 


१ ९ ४ 


३०३ 


००७ 


0 00 


००७ 


१ ९ ५ 


३०४ 


० १७ 


000 


० १७ 


१ ९ ६ 


३०५ 


१०१ 


००४ 


१०५ 


१ ९ ७ 


३०६ 


० २७ 


O 


० २ ९ 


०६८ 


००१ 


०६९ 


१ ९ ८ 
१ ९९ 


३०६ 
३०७ 
३०८ 


० २८ 


००० 


० २८ 


२०० 


००८ 


००० 


० ०८ 


२०१ 


३०८ 


० १० 


000 


० १० 


२०२ 


३१० 


०३२ 


0 00 


०३२ 


२०३ 


३११ 


० ५१ 


0 00 


०५१ 


२०४ 


३१२ 


० ८ ९ 


००० 


० ८ ९ 


२०५ 


३१३ 


०३९ 


0 00 


०३९ 


२०६ 


३१४ 


०३२ 


000 


०३२ 


२०७ 


१७० 


0 00 


१७० 


३१५ 
३१६ 


२०८ 


० ४० 


0 00 


० ४० 


२० ९ 


३१६ 


० ८१ 


0 00 


० ८१ 


२१० 


३१७ 


० ४० 


000 


० ४० 


२११ 


३१८ 


० ९ ४ 


० ०६ 


१०० 


२१२ 


३१८ 


२५१ 


० १६ 


२६७ 


२१३ 


३१८ 


० ३८ 


० ०२ 


०४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७ , शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . 


आर 


हे . 


आर 


२१४ 


३१ ९ 


१४९ 


0 00 


१४ ९ 


२१५ 


३२१ 


१ १७ 


0 00 


१ १७ 


२१६ 


३२३ 


० २३ 


००० 


० २३ 


२१७ 


३२४ 


० ४० 


0 00 


० ४० 


२१८ 


०३७ 


००० 


०३७ 


३२५ 
३२६ 


२१ ९ 


० ९ २ 


0 00 


० ९ २ 


२२० 


० ०८ 


000 


० ०८ 


३३० 
३३० 


२२१ 


००७ 


000 


0 ०७ 


२२२ 


०६८ 


000 


०६८ 


३३१ 
३३१ 


२२३ 


००१ 


००० 


० ०१ 


२२४ 


३३१ 


००९ 


0 00 


0 ० ९ 


२२५ 


० २ ९ 


000 


० २ ९ 


३३५ 
३३५ 


२२६ 


० २० 


0 00 


० २० 


२२७ 


३३६ 


०३३ 


0 00 


०३३ 


२२८ 


३३७ 


० ६० 


000 


० ६० 


२२९ 


३३७ 


० ६० 


000 


०६० 


२३० 


३३७ 


० ६० 


000 


०६० 


२३१ 


३३७ 


०७३ 


० ०० 


० ७३ 


२३२ 


३३८ 


० ४५ 


0 00 


० ४५ 


२३३ 


३३८ 


०४६ 


० ०० 


० ४६ 


२३४ 


३३ ९ 


१७१ 


0 00 


१ ७१ 


३३ ९ 


० ५० 


000 


० ५० 


२३५ 
२३६ 


३३ ९ 


१६२ 


000 


१६२ 


२३७ 


३३ ९ 


००१ 


O 00 


० ०१ 


२३८ 


३३ ९ 


० ६० 


0 00 


०६० 


२३ ९ 


३३ ९ 


० ५८ 


0 00 


० ५८ 


२४० 


३४० 


२ ५२ 


000 


२ ५२ 


२४१ 


३४१ 


० ४० 


000 


० ४० 


२४२ 


३४२ 


१२१ 


0 00 


१२१ 


२४३ 


३४२ 


११५ 


0 00 


११५ 


२४४ 


३४३ 


० ९ ५ 


००४ 


० ९९ 


२४५ 


३४३ 


० ९ ६ 


० ०४ 


१०० 


२४६ 


३४३ 


१३६ 


० ०४ 


१४० 


२४७ 


३४५ 


० ७ ९ 


0 00 


० ७ ९ 


२४८ 


३४६ 


०७३ 


० ११ 


० ८४ 


२४ ९ 


२२९ 


० ३३ 


३४६ 
३४६ 


२६२ 
१५६ 


२५० 


१३६ 


० २० 


२५१ 


३४६ 


१७८ 


० २६ 


२०४ 


० ११ 


० ५४ 


०६५ 


२५२ 
२५३ 


३४७ 
३४७ 


०३४ 


१५९ 


१ ९ ३ 


२५४ 


३५१ 


१०९ 


१ १४ 


२२३ 


२५५ 


३५१ 


१०६ 


१ १० 


२१६ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३ ) 
हे . 


( ४ ) 


( ५ ) 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


२५६ 


३५१ 


१ ७२ 


१ ७८ 


३५० 


२५७ 


३५१ 


०३० 


०३१ 


०६१ 


२५८ 


३५१ 


० २० 


० २० 


० ४० 


२५ ९ 


० ७७ 


० ७ ९ 


१५६ 


२६० 


३५१ 
३५४ 
३५६ 


०३० 


000 


०३० 


२६१ 


० २२ 


000 


०२२ 


२६२ 


३५८ 


०६९ 


0 00 


०६९ 


२६३ 


३२ 


० ९ ८ 


००० 


० ९ ८ 


२६४ 


३४ 


१ ७२ 


००० 


१७२ 


२६५ 


३८ 


०६३ 


000 


०६३ 


२६६ 


३८ 


०६३ 


0 00 


०६३ 


२६७ 


३ ९ 


१४२ 


००० 


१४२ 


२६८ 


४० 


० ७५ 


००७ 


० ८२ 


२६ ९ 


४१ 


१४४ 


0 00 


१४४ 


२७० 


४२ 


०७७ 


0 00 


० ७७ 


२७१ 


२३४ 


O 


२४३ 


४३ 
४३ 


२७२ 


२३४ 


० १० 


२४४ 


२७३ 


४४ 


१०८ 


० ०८ 


११६ 


२७४ 


४५ 


१०२ 


000 


१०२ 


४६ 


१०३ 


0 00 


१०३ 


२७५ 
२७६ 
२७७ 


४७ 


१६१ 


० ०१ 


१६२ 


४७ 


० ९ ४ 


0 00 


० ९ ४ 


२७८ 


४७ 


० ९ ४ 


००० 


० ९ ४ 


२७ ९ 


४८ 


० ४२ 


0 00 


०४२ 


२८० 


४८ 


१६२ 


0 00 


१६२ 


२८१ 


४८ 


० ४२ 


000 


० ४२ 


२८२ 


४ ९ अ 


१०५ 


० ०८ 


११३ 


२८३ 


५० 


१८२ 


0 00 


१८२ 


२८४ 


५० 


०६१ 


००० 


०६१ 


२८५ 


५० 


० ८१ 


000 


० ८१ 


२८६ 


२७७ 


००० 


० ०४ 


२८७ 


२७८ 


० १३ 


0 00 


०१३ 


२८८ 


२७८ 


० २२ 


000 


० २२ 


२८ ९ 


२७८ 


० ० ९ 


0 00 


० ० ९ 


२ ९ ० 


२८१ 


० ४४ 


0 00 


० ४४ 


२ ९ १ 


२८७ 


००६ 


0 00 


0 ०६ 


२ ९ २ 


२८८ 


००८ 


००० 


००८ 


२ ९ ३ 


२८ ९ 


० ०७ 


0 00 


० ०७ 


२ ९ ४ 


० ०४ 


000 


००४ 


२ ९ ० 
२ ९ १ 


२ ९ ५ 


O 


००० 


२ ९ ६ 


२ ९ २ 


० १० 


000 


० १० 


२ ९ ७ 


२ ९ ३ 


O 


००० 


० ० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७ , शके १९ ४० 


१३ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२ ९ ८ 


२ ९ ४ 


००८ 


0 00 


० ०८ 


२९९ 


२ ९ ६ 


० १२ 


000 


० १२ 


३०० 


२ ९ ७ 


० ५० 


0 00 


० ५० 


३०१ 


२ ९ ८ 


००७ 


000 


o ole 


३०२ 


२ ९ ८ 


0 १५ 


००१ 


० १६ 


३०३ 


२ ९ ८ 


० १५ 


००१ 


० १६ 


३०४ 


२ ९ ८ 


० १६ 


००० 


० १६ 


३०५ 


२ ९ ८ 


० १० 


० १० 


88 


३०६ 


0 ० ९ 


0 ० ९ 


२ ९ ८ 
३० ९ 


३०७ 


० २३ 


0 00 


० २३ 


३०८ 


३२० 


१३१ 


0 00 


१३१ 


३२० 


०६१ 


0 00 


०६१ 


३० ९ 
३१० 


३२२ 


० ७५ 


० ०५ 


० ८० 


एकूण संपादीत क्षेत्र . . 


२२८६१ 


१२ २० 


२४० ८१ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा. 
: मौजे मानेगांव, ता . जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणा येथील जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत 

क्षेत्रात येत असल्यामुळे कार्यकारी अभियंता, जिगांव धरण व पुनर्वसन विभाग , शेगांव या 
यंत्रणेकडून आलेला प्रस्ताव २४०.८१ हे . आर 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदयांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी 
भूमीहीन, शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( Standard Of Living ) सुधारणा होणार आहे . 
( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत , सुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ) 


समाजाला मिळणारे फायदे 


अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मानेगांव या गावांचे पुनर्वसन मानेगाव , ता . जळगांव जामोद , जि . बुलडाणा, येथे होणार आहे 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


२० ९ , २३३, २३६ , २३९ , २४० व २६६ 


१६०० 


अ .-एक-४ ( १८४६). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
(१ ) कार्यकारी अभियंता, जिगांव धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव यांचे अहवालानुसार प्रकरण बुडीत क्षेत्राचे असल्यामुळे सारांश दिलेला नाही . 
( २) जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे पत्र जा.क्र .- २४५-२०१७, दि . २०-०४-२०१७ अन्वये प्रकरण बुडीत क्षेत्राचे असल्यामुळे सारांश दिलेला नाही. 


टीप . उक्त जमिनीच्या नकाशाचे विभूअ (कं ) क्र . २, जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा या कार्यालयात निरीक्षण 

करता येईल . 


बुलडाणा : 


डॉ . निरुपमा डांगे , 


दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . १५५७. 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक अ.का-प्र.अ.- भूसंपादन - कावि -९१६-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे. उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) 


याच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


१५ 


नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-४७-२०११-१२, गाव तातरा ता . धारणी, जि . अमरावती 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादित क्षेत्र 
( सं.मो. प्रमाणे चालता क्र .) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


१ 


० १२ 


२ 


२ 


१४० 


३ 


३ 


२३० 


४ 


४ 


० २६ 


५ 


८ 


० २० 


६ 


८ अ 


० १३ 


७ 


९ 


० ५१ 


८ 


१० 


० १५ 


९ 


५५ 


२०३ 


१० 


५६ अ 


२०० 


११ 


५६ ब 


१ ९ ० 


१२ 


५६ क 


० ८० 


१३ 


५६ ड 


० ६० 


१४ 


५६ इ 


० ६० 


१५ 


५ ९ 


५६७ 


१६ 


६१ 


५३६ 


१७ 


६२ 


० ७० 


१८ 


६३ 


० ५७ 


१ ९ 


६४ अ 


१२० 


२० 


६४ ब 


१ ८३ 


२१ 


६४ क 


१२० 


२२ 


६४४ 


६५ 
६६ 


२३ 


२३३ 


२४ 


६७ 


२३० 


२५ 


६८ 


१८७ 


२६ 


७२ 


१५७ 


२७ 


७३ 


११६ 


२८ 


१५३ 


७५ 
७६ अ 


२ ९ 


३६९ 


३० 


७६ ब 


२०० 


३१ 


७७ 


२५५ 


३२ 


७८ 


००८ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३३ 


७ ९ 


०३६ 


८० 


४ ७२ 


३४ 
३५ 


८१ 


७ ०५ 


३६ 


८२ 


२५१ 
३२१ 


८३ 


३७ 
३८ 
३ ९ 


८४ 


१०५ 


८५ 


१४८ 


४० 


८६ 


० २४ 


४१ 


८७ 


० ७२ 


८८ 


० ४८ 


४२ 
४३ 


८ ९ 


२४४ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


७ ९ ३१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: गर्गा मध्यम प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे फायदे 


.. 


: गर्गामध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१.०० हे . आर जमिनीस लाभ होणार 
आहे . त्यामुळे शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या 

तसेच औद्योगिक वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार आहे . यामुळे 
आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावून रोजगार तसेच आर्थिक प्रगती साध्य होणार आहे . 


सुटणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही . 


सबब माहिती निरंक 


सूट देण्यात 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधिल अधिसूचना अन्वये 
आली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( क ) ज्या अधूिसचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप . - उक्त जमिनीचे आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


१७ 


भाग १ ( अ. वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . १५५८ . 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अ.का- प्र.अ.- भूसंपादन - कावि -९१७-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेली आहे. उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम (१ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० 
च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्या प्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी याना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-४७-२०१३-१४ , गाव तातरा , तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

संपादित क्षेत्र 
( सं.मो.प्रमाणे चालता क्र .) 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


१ 


० २८ 


२ 


२ 


० ३५ 


३ 


३ 


००९ 


अ .-एक -५ ( १८४६ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ /अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


अनुसूची-एक - चालू 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


४ 


८ 


१२५ 


५ 


० ०५ 


५६ अ 
५६ क 


६ 


० १० 


७ 


५८ अ 


० ९ ७ 


८ 


५८ ब 


० ९ ८ 


९ 


५८ क 


० ९ ७ 


१० 


८६ 


० १६ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


५ २० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: गर्गा मध्यम प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे फायदे 


: गर्गा मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१.०० हे . आर जमिनीस लाभ होणार 
आहे. त्यामुळे शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या 
सुटणार आहे . तसेच औद्योगिक वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार आहे . यामुळे 
आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावून रोजगार तसेच आर्थिक प्रगती साध्य होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधिल अधूिसचना अन्वये सूट 

देण्यात 
आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
क ) ज्या अधूिसचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


टीप . - उक्त जमिनीचे आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 


अभिजीत बांगर , 


दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


१ ९ 


भाग १ ( अ. वि . पु ) म . शा . रा ., अ , क्र . १५५९ . 


विशेष भूसंपादन अधिकारी ( कंत्राटी क्रमांक ३) , 

यांजकडून 


मुदतवाढ 


क्रमांक कावि - अका- भूसं - क -३-६३४-२०१८. 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३-२००८-०९, तिवडी अजमपूर ( बुडीत क्षेत्र), ता . जळगांव जा .,जिल्हा बुलडाणामध्ये कलम १९ ( १) ची अधिसूचना 
दिनांक २२-११-२०१८ पर्यंत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते . परंतु सदर प्रकरणात कार्यकारी यंत्रणेकडून नमुना “ ड ” तयार करण्यास कालावधी 
लागणार असल्यामुळे तसेच निधी प्राप्त नसल्यामुळे मा. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचा आदेश क्रमांक कक्ष ७ :२ प्र.अ.भू.सं. कक्ष-७:२-प्र.अ.भू.सं. 
कावि -४०००-२०१८ , दिनांक ३०-१०-२०१८ नुसार सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . अ, क्र . १५६० . 


मुदतवाढ 


क्रमांक कावि - अका - भूसं- क - ३-६३५-२०१८. 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-२००८-०९ , हिंगणा दादगांव ( बुडीत क्षेत्र ), ता . नांदुरा, जिल्हा बुलडाणामध्ये कलम १९ ( १) ची अधिसूचना दिनांक 
१५-११-२०१८ पर्यंत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते . परंतु सदर प्रकरणात कार्यकारी यंत्रणेकडून निधी प्राप्त झाला नसल्यामुळे मा . जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा यांचा आदेश क्रमांक कक्ष ७:२ प्र.अ.भू.सं. कक्ष-७: २- प्र.अ.भू.सं.- कावि -३८०७-२०१८ , दिनांक ३०-१०-२०१८ नुसार सहा महिन्याची 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक ०३ 

नोव्हेंबर २०१८ . 


( अवाच्य ), 
विशेष भूसंपादन अधिकारी , 
(कंत्राटी क्रमांक ३ ), जिगांव प्रकल्प , बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


